आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत भारत सरकार मेट्रीकोत्तर 


शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत addr 
वितरण. लेखाशिर्ष (केंद्र हिस्सा २२२५ 
२२८२, राज्य हिस्सा २२२५ डी ९४१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र. क्र.०२/कार्यासन-०६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२. 

वाचा :- 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, दि.१४.१०.२०२१, 

दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शा.नि.क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्या-६, दि.४.८.२०२१ व दि.१.११.२०२१. 

३) जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकारचे पत्र, क्र.२००१४/१९/२०१८-एससीएच, दि.१६.६.२०२१. 

४ आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र. अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.११/कार्या-१२. 
प्रस्तावना :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती 

घटकाकरीता केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.१६.०६.२०२१ रोजीच्या आदेशाद्वारे सन २०२०-२१ 
करीताचा दुसरा हप्ता रू.१४०.०३ कोटी व सन २०२१-२२ करीता प्रथम हप्त्यापोटी रु.५२.१२ कोटी असे एकूण 
रू.१९२.१५ लाख इतका निधी राज्यास वितरीत केला आहे. सदर निधीतून मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 
विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्याच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्यासाठी संदर्भ क्र.४ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन वित्त विभागाने सुधारीत अंदाजांच्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. सदर मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी 
योजनेच्या केंद्र व राज्य हिछळ्याखाली सन २०२१-२२ करीता अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून खालीलप्रमाणे निधी 
योजनेचे नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. (रु.लाखात) 
योजनेचे लेखाशिर्ष बाब सन २०२१- | सुधारीत अंदाज यापूवी सदर शा.नि. 
नाव २२ सन २०२१-२२ | वितरीत निधी | अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित करण्यात येत 
असलेला निधी 
शिका २ ३ ॥_ ह. | षु & | ow 
भारत ३४, 
सरकार २२२५ २२८२ | शिष्यवृत्ती व | २५०००.०० २५०००.०० |  १५०००.०० ९१६५.०० 
मॅट्रिकोततर | केंद्र हिस्सा ७५ | विद्यावेतने 
शिष्यवृत्ती | %) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र. 9.02 / कार्यासन.६ 


योजनेचे लेखाशिर्ष बाब सन २०२१- | सुधारीत अंदाज यापूर्वी सदर शा.नि. 
नाव २२ सन २०२१-२२ | वितरीत निधी | अन्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित करण्यात येत 
असलेला निधी 
pF oa | २ ३ cae षु & | 8 
2224 डी ९४१ 
(राज्य हिस्सा ८०००.०० ६८००.०० ४८००.०० 2000,00 
हिस्सा २५%) 
एकूण ३३०००.०० ३१८००.०० १९८००.०० १११६५.०० 


उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.१११६५.०० लाख (अक्षरी रुपये एकशे अकरा कोटी पासष्ट लाख फक्त) इतका 
निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना 
वितरीत करण्यात येत आहे. वितरीत निधीतून पोस्ट मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांस 
अनुसरुन ऑनलाईन पोर्टलवरील विद्यार्थ्यांची सन २०१९-२० ते सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाअखेरपर्यंतची 
प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशीर्षनिहाय/ 
उपलेखाशीर्षनिहाय शिष्यवृत्ती अदा करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांचा तपशील, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. 
माहिती आदिवासी विकास विभागास पाठवावी व निधी उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी 
प्रस्ताव सादर करावा. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९७/व्यय-१४, दि.२४.०३.२०२२ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०३२९१३३६१९१९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने RAVINDRA क 


hi 
2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8e4acOedf3f 


2c6e69e2541 


pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
serial INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20 
D25ABD816ED91 A9B6BOF16C, cn=RAVINDRA D AUTE 

Di 


2022.03.29 19:18:27 +05'30' 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र. 9.02 / कार्यासन.६ 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

८. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१९/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 

९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

११. उपसचिव/ कक्ष अधिकारी (का-१२), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


